महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 
यांना निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. आयोग-२०२१/प्र.क्र.१८१/मावक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी २०२२ 


संदर्भ: - 
(9) शासन अधिसूचना, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र.आयोग-२०२१/प्र.क्र.१३६/मावक, 
दि. २९ जून, २०२१. 
(2) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग यांचे पत्र क्र. मरामाआ/लेखा/प्र.क्र.१०३/ 
२०२०-२१/३४६, दि. २८ जुले, २०२१. 
(२) शासन निर्णय क्र. आयोग-२०२१/प्र.क्र.१८१/मावक, ०३ फेब्रुवारी, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगास स्थानिक स्वराज्य संस्थामधीळ आरक्षणाशी संबंधित 
विनिर्दिष्ट कामे पार पाडण्यासाठी शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये ८४,१८,६८,०००/- (अक्षरी रुपये 
dal कोटी अकरा लाख अडसष्ठ हजार फक्त) इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आळेला आहे. 
प्रशासकीय कारणास्तव झासन निर्णय संदर्भ क्र. ३ मधील परिच्छेद क्र.३ वगळून त्याऐवजी पुढील परिच्छेद 
अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 


“सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे हे नियत्रंण 
अधिकारी असतील. तसेच, संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे हे आहरण व 
संवितरण अधिकारी असतील. सदर निधी आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल याबाबत सदस्य सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी तसेच याबाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती 
शासनास पाठवावी.” 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०२१६१४५१३९००२२ असा आहे. सदर 
शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Siddharth A 
Zalte 


(सिध्दार्थ अ. झाल्टे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


3) मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
४) अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आयोग-२०२१/प्र.क्र.१८१/मावक 


५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 


६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 


८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) निवासी लेखापरिक्षक अधिकारी, मुंबई. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११) कार्यासन (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती- (मावक) 


) 
) 
७) संचालक लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


